८112] कुभ 


नाझी हत्याकांडात एका महिलेने 


२,५०० मुलांना वाचवले त्याची सत्यकथा 








आशैचे कुभ 


नाझी हत्याकांडात एका महिलेने 
२,५०० मुलांना वाचवले त्याची सत्यकथा 





आयरिनचे सगळीकडे तक्ष असायचे 


काही लोकांना इतरांपेक्षा वेगळी वागणक मिळते हे आयरिनच्या 
नजरेतन सटले नव्हते. आयरिनचे डॉक्टर वडील रुग्णांना पाहायला 
जाताना कधी कधी आयरिनला आपल्या सोबत घेऊन जात. ते ज्या 
आजारी लोकांना पहायला जात, त्यांची मत्रे यिडिश भाषा बोलत आणि 
ज्य॒ लोकांच्या मंदिरात जात 


इतर लोक ज्य॒ लोकांबाबत वाईट बोलत असत ते आयरिनच्या 
कानावर येत असे. तिच्या आसपास राहणारे लोक ज्य त्रोकांच्या 
वस्तीपासून दूर राहणेच पसंत करत. आयरिन मात्र बरेच वेळा ज्यू 
मुलांशी खेळत असे 


















“बाबा, काही लोक खरेच इतरांपेक्षा अधिक चांगले 
असतात का?” आयरिनने विचारले. 


तिच्या वडिलांनी उत्तर दिले, “आयरिन, जगात दोन 
प्रकारचे लोक असतात - चांगल्रे आणि वाईट. ते गरीब 
आहेत की श्रीमंत, कठल्या वंशाचे किवा धर्माचे आहेत 
याने काहीच फरक पडत नाही. ते चांगले आहेत की 
वाईट हेच खरे महत्त्वाचे असते.” 


आयरिन केवळ ७ वर्षांची 
असताना तिचे वडीतर मरण 
पावले. पण त्यांचे शब्द मात्र 
टिकन राहिले. आयरिनच्या 
मनावर ते कोरले गेले होते 





ताई, तमच्याकडे खायत्रा काही आहे का?” आयरिनला पाहन 
एका मलाने विचारले 


माझं बाळ आजारी आहे, तम्ही काही मदत करू शकाल का?” 
एका बाईनी अजीजीने विचारले 

इथे किती तरी लोक गरज आहेत, मी एकटी काय करणार? 
आयरिनच्या मनात विचार आला 

पण तिच्या वडिलांनी सांगिततल्रेली एक गोष्ट तिला आठवली. 
ते म्हणाले होते, “कोणी बुडत असेल, तर त्याला हात दे.” 


बक क न क गि 
नोकरी पत 
१९३९ साली जर्मनीने पोलंडवर हल्ला केला. जर्मनीचे । , 
| 






न 








क... क 


1 





| 
011) 


अडॉल्फ हिटलर नाझी पक्षाचे प्रमख होते. ज्य॒ लोक जर्मन 
लोकांच्या बरोबरीचे नाहीत असे त्यांचे मत होते. दुसऱ्या 
जागतिक य॒दधाला प्रारंभ झाला होता 

मी लोकांना रोगप्रतिबंधक त्रस दयायला आले आहे “ 
आयरिन म्हणाली. ती वॉर्साच्या बंदिस्त वसाहतीत (घेटो) 0 
प्रवेश करत होती. १९४० सालापर्यंत पोलंडमधील व्हि 
समारे ५ लाख ज्य॒ लोकांना शहराच्या या वसाहतीत स्थलांतर . 
करणे भाग पाडले होते. २ चोरस मैलापेक्षा हा भाग लहान 
होता. या वसाहती भोवती उभारलेल्या उंच भिंतीवर काटेरी ऱ 
तारा आणि काचेचे तकडे लावले होते. जर्मनीने पोलंड मधील न 
लोकांना खोटे सांगितले होते की रोगराईपासन बचाव 6. च्य 
होण्यासाठी त्यांना या वसाहतीत प्रवेश करण्यास मनाई » अळर छं 
होती 


तेथील सैनिक म्हणाला. “आत जा. आम्हाला या 


*«/ 





भिंतीबाहेर रोगराई पसरायला नको आहे 

प्रथम आयरिनला भीती वाटली, पण नाझी लोक ज्य 
लोकांना किती वाईट वागवतात हे तिने पहिल्रे होते. केवळ 
त्यांच्या धर्मामळे या वसाहतीत अडकन पडलेल्या त्रोकांची 
तिला काळजी वाटत होती 


जलै १९४२ पासन जर्मन सैन्याने दररोज ६००० पेक्षा अधिक 
ज्य लोकांना जनावरासाठीच्या आगगाडीच्या डब्यातन बाहेर 
नेण्यास सुरुवात केली. आपण कोठे जात आहोत याची लोकांना 


काहीच कल्पना नव्हती. आगगाडीने त्यांना ट्रेब्लिंका या ठिकाणी 


आयरिनने काही विश्‍वास मित्रमंडळींशी चर्चा केली. 


आपण जर खप काळजीपर्वक काम केले तर 
आपल्यात्रा कोणाच्याही नकळत या वसाहतीत अन्न 
आणि औषधे पाठवता येतील." आयरिन म्हणाली 


ते खप धोक्याचे असेल. नाझींनी पकडले, तर ते 


“तू हे काम करशील का?” आयरिनने विचारले. 
अर्थात!” तिने उत्तर दिले. 


आयरिन आणि तिच्या मदतनिसांनी वसाहतीत 
अन्न, औषधे आणि इतर साहित्य पाठवायला सरुवात 
केली. पण लवकरच त्यांचे काम तातडीचे आणि 
जोखमीचेही होऊ लागले 





आयरिनने कामाला सुरुवात केली. 


पहिल्यांदा जेव्हा आयरिनने आणि अँटोनीने एका लहान बाळाला बाहेर 
आणण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ते बाळ रड लागले. गेटवरच्या जर्मन 
सैनिकाने त्यांना जवळजवळ पकडलेच 

त्यानंतर जेव्हा आयरिन आणखी एक बाळ घेऊन ट्रककडे आतली, तेव्हा 
तिला आश्‍चर्याचा धक्का बसला. ट्रकच्या पढील सीटवर एक मोठा कत्रा 
बसला होता! 

हिचं नाव शेपसी. ही फार हशार आहे आणि सांगितल्रेलं ऐकते. आता 
ट्रकच्या मागल्या बाजला बाळ रडले तरी आपल्याला काळजी नको.” त्याने 
हळ्च सांगितले 


ट्रक गेटपाशी येऊन थांबली. 
ट्रकच्या मागच्या भागातील बाळ जोरजोरात रडू लागले. पहारेकरी सैनिक 








१८ जुलै १९४२ 


आयरिनने एका दारावर टकटक 
केले. 


दार उघडल्यावर तिने एक मोठा 
श्‍वास घेतला आणि घरात प्रवेश केला. 








आयरिनने आणखी 
काही दारे वाजवली. 


“कपा करून तमचे 
७ बे 
बाळ माझ्याकडे द्या. मी 
त्याला वाचवण्याचा शक्य 
तेवढा सर्व प्रयत्न करेन.” 
तिने विनवणी केली. 


“आमचे बाळ वाचेल 
याची काय खात्री?” आई- 
वडील विचारत. 


“इथेच राहिले तर 
तुमचे बाळ वाचू शकणार 
नाही, एवढेच मी खात्रीने 
सांगू शकते.” आयरिनने 
उत्तर दिले. 


जेव्हा आई-वडील 
बाळ तिच्याकडे देण्यास 
तयार होत, तेव्हा या 
बाळाला कसे वाचवायचे 
याचा निर्णय आयरिनला 
घ्यावा लागे. 


आयरिन तान्ह्या बाळांच्या आई-वडिलांना सांगत 
असे, “तुमचे बाळ छोटे आहे. आम्ही त्याला लपवून 
बाहेर नेऊ... 


बटाट्याच्या पोत्यातून, एखाद्या शवपेटीतून नाहीतर 
कचऱ्याच्या गाडीच्या खालच्या भागात लपवून...” 





| इतर वेळी आयरिनचे मदतनीस भूमिगत राहून 

व काम करायचे. जमिनीखाली असलेल्या सांडपाण्याच्या 
चरांच्या जाळ्यातन ते शिताफीने ज्य॒ मलांना 
सरक्षितपणे बाहेर काढायचे 





जी मल्रे थोडी मोठी होती, त्यांना ती समजावन सांगत असे 


“आता धीट हो. या क्षणापासून तझे नाव आयझॅक नाही. ते आहे पीटर 
तू पीटर आहेस असे तुलाच खरे वाटेपर्यंत ते नाव परत परत म्हणत रहा | 
त्यानंतर लगेच येशची प्रार्थना पाठ कर. आता त एक कॅथॉलिक आहेस हे लक्षात ठेव.” 


पीटरने प्रार्थना पाठ केली आणि त्याचबरोबर क्रुसाची खूण करायलाही तो शिकला. 
“छान! आता तुझी तयारी झाली आहे. आता माझ्यामागे ये.” आयरिन म्हणाली. 


वसाहतीच्या सीमेवरच्या न्यायालयात मग ते घाईघाईने गेले. आयरिनने पीटरला 
त्याचे कपडे बदलून नवे कपडे घालायला दिले आणि ते मागच्या दाराने वसाहती बाहेर 
पडले. 


नोव्हेंबर, १९४२ आपण ज्य॒ मलाला लपवले आहे असे समजले तर 
आयरिन झेगोटाची सदस्य झाली 
झेगोटा हा पोलंडमधील श्र लोकांचा एक गट होता 
ज्य लोकांना वाचवण्यासाठी ते मदत करत असत. आयरिन व 
ज्य॒ मलांना वाचवणाऱ्या गटाची प्रमख होती. ती आणि तिचे योग्य आहे अशी त्यांची खात्री पटली होती. 
मदतनीस दररोज ज्य॒ वसाहतीतील मलांना लपन छपून 
बाहेर कादठत असत. पण मग ही मल्रे कठे जात? 


त. 


पालकत्व स्वीकारले. काही मुलांना पोलंडमधील अनाथालयात 
पाठवण्यात आले. काही म॒ल्रे रित्रिेस्ती लोकांच्या मठात गेल्ली 0 
आणि तेथील भिक्षुणींनी त्यांचे पालनपोषण केले | 


त 
या १ 
1 3 
वी... शी 


् 


१ 


1. | 2] 





आयरिनने सर्व नोंदी ठेवल्या होत्या 


आयरिन आणि तिच्या मदतनिसांनी 
केवळ मलांना वाचवले इतकेच नव्हे, तर 
प्रत्येक मल सरक्षित असेल आणि त्याची 
चांगली काळजी घेतली जाईल याकडेही 
त्यांनी लक्ष दिले. आयरिन आणि तिच्या 
मदतनिसांनी पैसे, अन्नधान्य, इतर 
साहित्य अशी मदतही या काळजीवाह 
कटंबांपर्यंत पोचवली 




















“आता या मलत्नांची चांगली काळजी घेतली 
जात आहे,” आयरिनने यागा या आपल्या 
मैत्रिणीला सांगितले. “परंत, यद्ध संपल्यावर 
त्यांना त्यांच्या आई-वडिलांकडे परत पाठवावे 
लागेल. मत्रांच्या खऱ्या नावांची आणि त्यांच्या 
आताच्या नावांची आणि आता ती कोठे आहेत 
याची मी यादी करून ठेवली आहे.” 


“मी देखील अशी यादी बनवली आहे.” यागा 
म्हणात्री. “या यादया जर नाझींच्या हाती 
लागल्या, तर ते आपल्याला तर मारून 
टाकतील, शिवाय या मलांना आणि त्यांची 
काळजी घेणाऱ्या कटंबांनाही शोधून काढतील 
आणि ठार करतील.” 


“प्रत्येक मुलाला आपले खरे नाव 
समजायलराच हवे,” आयरिनने आग्रहाने म्हटले 
र या मल्नांच्या कटंबांनाही त्यांना शोधावेसे 
वाटेल. पण त्‌ म्हणतेस ते ही खरे आहे... हे 
सर्व धोकादायक आहे आणि आपल्यात्रा खप 
काळजी घ्यावी लागेल.” 











धड! धड! धड! 


“दार उघड!” दाराला धक्के देत 
एक माणूस ओरडला. 

















आयरिनला तरुंगात टाकण्यात आले 


जे कोणी नाझींचा कायदा मोडतील, त्यांची नाझी गप्त पोलीस या 
तरुंगात उलटतपासणी घेत असत 


झेगोटा बद्दल तुला काय माहित आहे ते सर्व आम्हाला सांग.” नाझी 
पोलिसाने फर्मावले 


“मला त्याबद्दल काहीच माहित नाही. मी फकत एक समाजसेविका 
आहे,” आयरिनने उत्तर दिले. 





त्या पोलिसाने आयरिनच्या पायावर प्रथम चाबकाने 
आणि नंतर पट्ट्याने फटके मारले. 


परंतु आयरिनने आपले तोंड उघडले नाही. 





&- क्र कट 


आयरिनचा रोजचा दिनक्रम एकसारखाच होता 


तरुंगात दिवसातील १२ तास तिला धणे धवावे लागे. त्यानंतर 
झेगोटा मधील तिच्या साथीदारांची नावे सांगावीत म्हणून तिची 
कसन उलटतपासणी घेतली जाई आणि तिल्रा मारहाण केली जाई 
तिल्रा परेसे अन्नही देण्यात येत नसे. भक आणि वेदना यामळे तिला 
रात्री चांगली झोपही येत नसे. असेच 3 महिने निघून गेले 







आयरिन त्रपन राहिली 


आयरिनचे नाव पकारण्यात आले तिला मक्‍त करण्यासाठी झेगोटाने त्या अधिकाऱ्याला बरेच पैसे दिले 
“आयरिन सॅन्डलर!” एक पहारेकरी खेकसला होते. आणि ती मरण पावल्री आहे असे नाझींना वाटत असल्याने तिला 
अगोदरच अनेक स्त्रिया असलेल्या एका ट्रकमध्ये तिला ढकलून देण्यात लपन राहणे भाग होते 
आल्रे. आयरिन आपल्या मित्रमंडळींच्या घरात लपत असे. काही दिवस तर ती 
त्यांना नाझी गुप्त पोलिसांच्या मुख्यालयात नेण्यात आले वॉर्साच्या प्राणिसंग्रहालयात लपून राहिली होती. त्यावेळी ती कोल्ह्याच्या 
“आता बहधा आपल्याला मारून टाकतील," आयरिनच्या मनात विचार पिल्लांसोबत त्यांच्या पिजऱ्यात झोपत असे बरका तिचे झेगोटा सोबतचे 
आल्रा, “मी त्यांना काहीही माहिती दिली नाही याचा मला अभिमान वाटतो. काम अव्याहत चालू होते. आणि तिने तयार केलेल्या वाचवलेल्या मुलांच्या 
मरणाची मला मळीच भीती वाटत नाही.” यादया अजूनही सुरक्षित त होत्या. 


आयरिनला एका खोलीत ढकलण्यात आले तेव्हा ती गडघ्यावर पडली 

एका अधिकाऱ्याने तिला ओढत ओढत एका खोलीत नेले 

“आता तला मक्‍त करण्यात आत्रे आहे. आता ताबडतोब इथ्‌्न निघून जा.” 
तो अधिकारी पोलिश भाषेत म्हणाला 












आपल्या जखमी पायांवर लंगडत 
आणि धडपडत आयरिन एका गल्लीत 
आली. ढगांमागून अचानक सूर्य बाहेर 
आला. क्षणभर तिला काहीच दिसेना. डी 
१०० दिवसात तिने सूर्यप्रकाश 
पहिला नव्हता. 






“आओ 






न्हर 
शः 






हे आ 











१९४४ चा उन्हाळा संपता-संपता 


आयरिनने आपल्या यादया लपवन ठेवल्या होत्या 


वॉर्साच्या उठावांना सरुवात झाली होती. रस्त्यात देखील लढाया 
होत होत्या. आपल्यात्रा जरी काही झाले तरीही आपल्या यादया सरक्षित 
राहतील याची आयरिनलरा खात्री करून घ्यायची होती 


एक दिवस मध्यरात्री यागा आणि आयरिन लपत छपत यागाच्या 
घरामागच्या अंगणात आल्या. दोघींनी मिळन एक सरी आणि चमचा 
घेऊन एक त्हानसा खडडा खणला. यादया ठेवलेल्या 3 बरण्या त्यांनी या 
लहानशा खडयात परल्या आणि वरून माती टाकन खडडा बजवन टाकला 
यादया आता सरक्षित होत्या. नावे असलेल्या बरण्या. त्यात मोठैच आशा 
दडलेली होती 











त्यानंतर 


यद्ध संपल्यानंतर वाचलेल्या लोकांची आपल्या कटंबांशी भेट करून 
देण्याच्या कामात सहभागी असलेल्या एका संस्थेकडे आयरिनच्या यादया सपर्ट 
करण्यात आल्या रच अनेक मलांचे आई-वडील मत्यमखी पडले होते. परंत 
काही थोडे वाचले होते आणि आर्योरेनच्या यादयांमळे त्यांची आपल्या मल्ांशी 
भेट होऊ शकत्री. 


काही मलांना त्यांचा खरा इतिहास आणि त्यांना वाचवण्यासाठी त्यांच्या 
आई-वडिलांनी घेतलेला धीराचा निर्णय समजला. काहींना अद्यापही त्यांना 
वाचवणाऱ्या शर आणि सहृदय आयरिनची देखील आठवण होती. 


अनेक वर्षे उलटन गेल्यावर देखील लोक विचारीत, “आयरिन, त्‌ हे सर्व 
कशासाठी केलेस? ज्य॒ मत्रांना वाचवण्यासाठी त तुझा जीव का धोक्यात 
घातलास?” 


आयरिनचे उत्तर होते, “जर्मनीच्या अधिपत्याखात्री पोलंडचा ऱ्हास होत 
असलेला मत्रा दिसत होता. ज्य॒ लोकांची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. आणि 
त्यात देखील मलांना सर्वाधिक मदतीची गरज होती. म्हणन मला त्यांना 
मदत करायची होती.” 


१२ मे २००८ रोजी आयरिन तिची मैत्रीण एलिझाबेथ सोबत नाश्ता करत 
होती. जी तान्ही असताना सताराच्या अवजारांच्या पेटीतन बाहेर गेली होती 
तीच ही एलिझाबेथ होती. आता मोठया असलेल्या एलिझाबेथचे आई-वडील 
यदधात मारले गेले होते, पण त्यांची आठवण म्हणून तो चांदीचा चमचा 
अदयापही तिच्याकडे होता. आयरिन आता ९८ वर्षांची होती. आज ती प्रसन्न 
मनस्थितीत होती आणि या दोन मैत्रिणी गप्पा मारत होत्या. अचानक 
आयरिनने डोळे मिटते आणि शांतपणे प्राण सोडला. 


नाझी हत्याकांडातील ज्य॒ लोकांची आठवण म्हणून इस्राईलने ठेवलेल्या 
याड वाशेम" या परस्काराने तिचा सन्मान करण्यात आला. तिला जे पदक 
देण्यात आले, त्यावर कोरले होते 


“जे कोणी एक जीव वाचवतात, ते सर्व विश्व्‌ वाचवतात.” 


आपण काही फार मोठे काम केले आहे असे आयरिनला कधीच वाटत 
नसे. 


ती म्हणायची, “सर्वप्रथम हे सांगितले पाहिजे की मला अनेक मदतनीस 
होते. त्यांना कोणी कधीच विसरू नये. ही काही मोठी शोर्याची गोष्ट नव्हती. 
माझ्या काळजाची ती एक साधी, नैसर्गिक गरज होती.” 


लेखिकेचे मनोगत 


१९९९ साली कॅन्सस राज्यातील यनियन टाऊन शहरातील एका नववीतील मतीने 
आयरिन सॅन्डलर नावाच्या एका पोलंडमधील महिलेविषयीचा वर्तमानपत्रातील एक त्रेख 
वाचला. आयरिन यांनी २,५०० मुले नाझींच्या काळात वाचवली होती. 


“मी त्यांच्याबद्दल यापूर्वी कधीच कसे ऐकले नाही!” एलिझाबेथच्या मनात विचार 
आला. 


तिने आजबाजतला चौकशी केल्ली. आयरिन सॅन्डलर बाबत कोणाला काहीच माहित 
नव्हते. श्रीयत कोनार्ड या त्यांच्या शिक्षकांच्या मदतीने एत्रिझाबेथने आणि मेगन स्ट्अर्ट 
व सदब्रीना कन्स या तिच्या मैत्रिणींनी आयरिनच्या ऐतिहासिक कामगिरीबाबत एक 
लहानसे नाटक सादर केले 


एलिझाबेथ, मेगन आणि सब्रीना यांना या नाटकाबद्दल पारितोषिक मिळाले. इतरही 
अनेक विद्यार्थी आयरिनच्या शौर्याची कहाणी सांगण्यासाठी त्यांच्याबरोबर नाटकात भाग 
घेऊ लागले. 


एलिझाबेथ, मेगन आणि सदब्रीना आयरिन सॅन्डलरना भेटण्यासाठी मुद्दाम पोलंडला 
गेल्या. आयरिन जरी आता वयस्कर असल्या, तरी त्यांच्या डोळ्यात पूर्वीचीच चमक होती 
आणि हृदयात मलांविषयीचे प्रेम 


नाझी हत्याकांड म्हणजे केवळ इतिहासाच्या प्स्तकात वाचण्याची हकीकत नव्हती 
तर ते सत्य होते आणि अनेकांनी त्याचा प्रत्यक्ष अनभव घेतला होता याचे आयरिन या 
जिते-जागते उदाहरण होत्या 


अगदी माझ्या सिल्व्हिया आत्याप्रमाणे. 


माझ्या आत्याने जेव्हा तिच्या लहानपणची पोलंडमधील लोड॒झ गावातील ज्य 
वसाहतीची हकीकत सांगितली तेव्हा माझ्या मनात विचार आला की, “आतापर्यंत कोणी 
याबद्दल काही कसे ऐकले नाही?” कॅन्ससमधील या शाळकरी मलींप्रमाणे मलाही 
ही अविश्वसनीय गोष्ट जगाला सांगायची होती. म्हणून मी 'यलो स्टार' नावाचे प्स्तक 
लिहिले 


लहानगी सिल्व्हिया (म्हणजेच माझी सिल्व्हिया आत्या) आयरिन सॅन्डलर 
यांच्यापासून सुमारे ८० मैल अंतरावरील ज्यू वसाहतीत राहत होती. त्या दोघींच्या 
हकीकती अगदी निराळ्या आहेत. परंत अत्येत निराशाजनक काळातही दोघींच्या हृदयात 
एक गोष्ट मात्र समान होती 


ती म्हणजे आशा. 
जेनिफर रॉय 
१२ ऑगस्ट, २०१४. 


